कृषि विभागातील विविध योजनांमधील अस्थायी 
पदे सन २०२०-२१ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११अ, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अओ,दि.२७.२.२०२० 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ-११११/साप्र/०९९६/२०-२१/प्र.क्र.१०/आस्था-५ (निप) / 
१९३२२,दि.१७.८.२०२०. 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ-११११/साप्र/२५६९/२०-२१/प्र.क्र.१२/आस्था-५ (FIG / 
१९३१२,दि.१७.८.२०२०. 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ-११११/साप्र/२५७८/२०-२१/प्र.क्र.१३/आस्था-५ (निप) / 
१९३११,दि.१७.८.२०२०. 

५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रर२०१६ पदनि./प्र.क्र.८/१६.क.पु.आ/, दि. ३१.०८.२०२० . 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनांमधीळ अस्थायी पदे (सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२०-२१ मध्ये दिनांक ०१.३.२०२० ते 
३१.८.२०२० या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय निर्गमित झाळेला 
आहे अशा सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातीळ सर्व अस्थायी पदांना 
आवश्यकतेनुसार दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.२.२०२१ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त 
संदर्भ क्रं. ५ येथील वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 
३. वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 
निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व 
“क” मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० पासून दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


शासन निर्णय :- 

“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना” या तीन योजनांकरिता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८ व २२ अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००८३११३०८२७७३०१ असा आहे. प्रस्तुत शासननिर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
IN, o=Government Of 


e eo 0" 
DN: c=IN, o: Maharashtra, ou=Agriculture And 
S U g [| | V S a mM b h aj | ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e572 
d4190f9709a817f51, 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf34 
h a p a e 0720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2020.08.31 13:12:32 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 
सोबत: विवरणपत्र उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

उप सचिव (११-अ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

६. कृषि संचालक (सवी 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

९. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कॉलेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 


oc “० AD -O 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ओे, 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१९. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१. निवड नस्ती (११-ओ). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र ' अ' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-जअे, 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट,२०२० चे सहपत्र 
जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
क्र. देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
ग्रेड पे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 


"मागणी क्र. डी - 3 
२४०१ 
आयुक्तालय, - पीकसंवर्धन 
(सहसंचालकांचे महाराष्ट्र १११ 
पदावनत केलेले पद) राज्य, पुणे अर्थशास्त्र 
सांख्यिक कृषि १५,६०० -३९,१०० सांख्यिकी 
गणना (म.कृ.से ५६१००-१७७५०० केंद्र पुरस्कृत 
गट-ओ) योजना 


तंत्र अधिकारी ९३००-३४,८०० ४६०० (००) (१०) जागतिक 
(सांख्यिकी) ४४९००-१४२४०० कृषि गणना (१०० 
(म.कृ.से., गट-ब) टक्के केंद्र 
वरिष्ठ सांख्यिकी ९३००-३४,८०० ४४०० पुरस्कृत) 

सहायक/कृषि ४१८००-१३२३०० (२४०१ ०९९६)" 
अधिकारी, (गट-ब) 
(कनिष्ठ) 


५ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक, | ९३००-३४,८०० ४२०० 5१३: 

| 
६ | सहाय्यक अधिक्षक, | ९३००-३४,८०० ४२०० 5१३: 

| 


उप आयुक्त, 
कृषि गणना 
(म.कृ.से., गट-अ) 


वरिष्ठ लिपिक / ५२००-२०, २०० २४०० 5८: 
लघुटंकलेखक, २५५००-८११०० 
गट-क 


लघुलेखक (उच्च ९३००-३४,८०० 
श्रेणी), गट-ब ४१८००-१३२३०० 
(अराजपत्रित) र्‌ 
९ | लिपिक, गट-क ५२००-२०,२०० १९०० 5६: 
| 
988 00-& 3200 
१५०००-४७६०० 


एकूण 


-O 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र 'ब' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अ, 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट,२०२० चे सहपत्र 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 


5-१: १५०००-४७६०० 


एकूण 


विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे | १ | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, 
जा 
विभागीय कृषि सहसंचालक, 
Zz 
3 


कार्यालय मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची संख्या 
मूळ वेतन ग्रेड पे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
स्स्स = 
हाणा ae ३ ढ 
कृषि उपसंचालक १५६००-३९१०० ५४०० S-20 : ५६१००-१७७५०० मागणी क्र.डो-३ 
5१३: ३५४००-११२४०० कृषि आयुक्तालय १११- कृषि अर्थशास्त्र 
लघुलेखक (MA 58-१४: ३८६००-१२२८०० Pa | व सांख्यिकी 
Ss १९००७३२ [a grep योजना 
Sar yoo a. वो 
व्या or ळल at 
g । तंत्र अधिकारी २३००-३४८०० ४६०० | 89-१६: ४४९००-१४२४०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक शिकत आकडेवारीचा वेळेवर 
७ | (सांखिकी) विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर | १ | ह. 
८ | म.कृ.से.वर्ग-२ विभागीय कृषि सहसंचालक ह. 
eal अमरावती za 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर | १ | 
चका एकूण La 
al विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे i= 
a] कृषि अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० | 8१५:४१८००-१३२३०० Pa कृषि सहसंचालक ठाणे | 4 
१२ विभागीय कृषि सहसंचालक. 
a = a 
93 विभागीय कृषि सहसंचालक. 
दिं औरंगाबाद [a4 
me जन es 
१४ विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
ea कृषि पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० ४२०० | 85-१३: ३५४००-११२४०० | 
ag | वर्ग-३ विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे २ 
१६ विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१७ विभागीय कृषि सहसंचालक. 
ia औरंगाबाद न 
वट विभागीय कृषि सहसंचालक. 
P= = | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर ५ 
२० विभागीय कृषि सहसंचालक 
ae अमरावती न 
२१ विभागीय कृषि सहसंचालक 
= = | 
— एकूण २८ 


एकुण 


शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 


GC 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र 'क' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अे, 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट,२०२० चे सहपत्र 
पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 


अ.क्र. | पदनाम | कार्यालय मुदतवाढ शि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
मूळ वेतन सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
मॅट्रिक स्तर 
| oo ८ 
कृषि ९३००-३४८०० ४२०० | S-93: ३५४००-११२४०० | कृषि आयुक्तालय 2 मागणी क्र. डी ३ 
एकूण २ १११ - कृषि 
९३००-३४८०० ४६०० | 8-१६:४४९००-१४२४०० | विभागीय कृषि सहसंचालक. Ie 4 अर्थशास्त्र Al 
पुणे सांख्यिकी 

र विभागीय कृषि सहसंचालक श्व केंद्र पुरस्कृत 
a ठाणे योजना 

8 विभागीय कृषि सहसंचालक. . (००) (११) पिकांच्या 
a कोल्हापूर आकडेवारीत . 

: विभागीय कृषि सहसंचालक. aa सुधारणा  ( 
eal औरंगाबाद पुरस्कृत) 
ee > > रकेण ip कक (२४०१ २५७८) 

& 300-3800 २०० 5-१३: ३५४००- विभागीय कृषि सहसंचालक, 3 
Le पर्यवेक्षक ११२४०० पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक 3 
ठाणे 
| | 

8 विभागीय कृषि सहसंचालक 3 
aa औरंगाबाद 
ae nam कण a3 

| शिपाई ४४४०-७४४० १३०० | 8१: १५०००-४७६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, कडं 
| पुणे 
eal aa 
co] 

® विभागीय कृषि सहसंचालक, aa 
| औरंगाबाद 

एकूण काट मळ 
एकूण त्र 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


